केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान हिंगणघाट 
शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


(२०१७-१८) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अमृत-२०१६/प्र.क्र.१८७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१. समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१७ 

प्रस्तावना :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये 
सन २०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
मलनिस्सारण, पर्जन्यजलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
अभियान WEA करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली असून सदर आराखडयामध्ये 
हिंगणघाट शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाचा समावेश आहे. 


०२. अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या 
हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाचा सुधारीत सविस्तर प्रकल्प अहवाल हा हिंगणघाट नगरपरिषदेमार्फत तयार 
करण्यात आला होता. सदर प्रकल्पास नगर अभियंता, चंद्रपूर महानगरपालिका यांनी तांत्रिक मान्यता 
दिली आहे. अमृत अभियानाच्या सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये 
समाविष्ट असलेल्या हिंगणघाट शहराच्या सुधारीत हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून 
मंजूर केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या हिंगणघाट शहराच्या सुधारीत 
हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या अधीन राहून खालील 
परिच्छेद क्र.२ मधील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


०२. हिंगणघाट शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 
आहे:- 


| Sr.No. | No. Description Quantity | Unit | AMOUNT 
| oA LANDSCAPE WORKS 
1 Plantation Works up to 2m ht 7,076 No 50,48,301 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१६/प्र.क्र.१८७/नवि-३३ 


| 2 | Clipped Hedges 1,479 Sqm 7,12,004 
| 3 | Shrubbery 315 Sqm 1,55,829 
| 4 | Lawn 1,635 Sqm 8,85,854 
Total (A) 68,01,988 

| BL CIVIL WORKS 
1 Dustbin 18 | ९० | 2,52,000 
[1 2_| Pathway (Compaction) 1,333 Sqm 13,855 
| 3 | U.G. Tank 65,000 Litre 7,28,000 
| 4 | Chain Link Fencing 309 RMT 4,78,909 
Total (B) 14,72,764 
Total (A) + (B) 82,74,752 
Add 12% GST 9,92,970 
Gross Total 92,67,722 

Say Rs. 0.9268 Cr. 


03. हिंगणघाट serra हरित क्षेत्र विकास योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति 
आराखडयानुसार वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. (किंमत रु.कोटी) 


योजनेची । केद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत । नागरी स्थानिक 
अ. । नगरपरिषदेचे | मंजूर किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान । स्वराज्य संस्थेचा 
क्र. नाव (डीपीआर । (प्रकल्प किंमतीच्या । (प्रकल्प किंमतीच्या | सहभाग (प्रकल्प 
नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
१ २ ३ ४ 4 द 
१ नीत ०२२६ ०.४६३४ ०.२३१७ ०.२२१७ 
नगरपरिषद त त न त 


०४. सदर प्रकल्पासंदर्भाधीन उर्वरीत बाबी तसेच अटी व शार्ती समक्रमांकीत शासन निर्णय 
दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१७ रोजीच्या परिच्छेद क्रमांक ४.१ ते ४.१८ प्रमाणे कायम राहतील. सदर 
प्रकल्पाचे कार्यादेश देऊन प्रकल्प दिनांक ३१ मार्च, २०१९ पूर्वी पूर्ण करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥85॥[॥8.90५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११२८१६४९२७७३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pandurang ee 
J ot j b a J a d h a Vv era ee 1201 वजा ह वकर ग. 70 ra ००6 


Date: 2018.11.28 18:23:53 +05'30' 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१६/प्र.क्र.१८७/नवि-३३ 


मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान Casas, Way. 


विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 
जिल्हाधिकारी, वर्धा 

जिल्हा प्रशासन अधिकारी, वर्धा 

मुख्याधिकारी, हिंगणघाट नगरपरिषद, हिंगणघाट 
निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


